आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण 
शिक्षण या मुख्य शीर्षांतर्गत माहे एप्रिल, 
२०२१ या महिन्यासाठी निधी वितरण 
(लेखाशीर्ष २२०२ १९०१, २२०२ १९४८ व 
२२०२ एच९७३) 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०४/का-६. 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०८.०४.२०२१. 


वाचा- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.६.०४.२०२१. 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाची नस्ती क्र.अनुवि-४९२१/प्र.क्र.३५/अर्थसंकल्प. 
प्रस्तावना:- 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता " महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२१" यास विधानमंडळाने 
मंजूरी दिली असून महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिली आहे. त्या अनुषंगाने वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन परिपत्रकान्वये एप्रिल महिन्यातील तातडीच्या बांधील 
खर्चासाठी तात्पुरती व्यवस्था म्हणून अर्थसंकल्पिय (BEAMS) निधी वितरण प्रणालीवर पुढील ठराविक 
उद्दीष्टांकरीता खालीलप्रमाणे मर्यादेतील निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. 


उद्दीष्ट मर्यादा उद्दीष्ट मर्यादा 
०१-वेतन १०% | १०-कंत्राटी सेवा ५% 
०२-मजूरी ५% | १३-कार्यालयीन खर्च ५% 
०४-निवृत्तीवेतनविषयक खर्च १०% | १४-भाडेपट्टी व कर ५% 
०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी देयक ५% | ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) १०% 


यांस अनुसरून शालेय शिक्षण विभागाने संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील प्रस्तावान्वये विनंती 
केल्यानुसार निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमातंर्गत सन २०२१-२२ अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २२०२- 
सर्वसाधारण शिक्षण या मुख्य लेखाशिर्षांतर्गत खालीलप्रमाणे योजनांची अंमलबजावणी शालेय शिक्षण 
विभागामार्फत करण्यात येत असल्याने वित्त विभागाने वितरणाकरीता उपलब्ध करून दिल्याप्रमाणे माहे 
एप्रिल,२०२१ या महिन्याचा खर्च भागविण्यासाठी वार्षिक अर्थसंकल्पीत तरतूदींच्या १० टक्के मर्यादेतील 
तरतूदी प्रशासकिय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई यांना 
अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
अ योजनेचे नाव अर्थसंकल्पित सदर शासन निर्णयाद्वारे 
क्र तरतूद सन वितरीत करण्यात येत 
२०२१-२२ असलेली १०% तरतूद 
sie 2 3 [= ee 
१ | सर्वसाधारण माध्यमिक SOM सहायक अनुदान (२२०२ ४५००.०० ४५०.०० 
१९०१)- ३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतन) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०४/कार्यासन.६ 


अ. योजनेचे नाव अर्थसंकल्पित | सदर शासन निर्णयाद्वारे 
क्र. तरतूद सन वितरीत करण्यात येत 
२०२१-२२ असलेली १०% तरतूद 
ae 2 3 PB 
२ | IGS कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहायक अनुदान (2202 २५०.०० २५.०० 
१९४८) - ३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतन) 
3 | सैनिक शाळेमधील आदिवासी विद्यार्थ्याच्या तुकडीला सहाय्य १५००.०० १५०.०० 
(२२०२ एच ९७३) - ३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतन) 
एकुण ६२५०.०० ६२५.०० 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत निधी 
खर्च करतांना संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिकेमधीलतरतूदी व सर्व अटींचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.६.०४.२०२१ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 


प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३११३३९४७८६२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रत, 
. मा.मंत्री,आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 


Digitally signed by Kiran Kisanrao Pawar 
N: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Ki fa n Ki ५ a n fa (0 का Development Department, 


Pawar 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a912 
96205b9a87463f83 1a2beea0be5cb381a34 
e8, cn=Kiran Kisanrao Pawar 

Date: 2021.04.08 17:40:22 +05'30' 


(किरण कि.पवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१ 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 
३. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


५. शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


६. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक/ नागपूर/ अमरावती. 
७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
९. वित्त विभाग ( अर्थोपाय /अर्थ-१९ / व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१०. निवडनस्ती, कार्यासन- ०६, आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


